महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ (वेतनश्रेणी रुपये 
१५,६००-३९,१०० + ग्रेड पे रुपये ५,४००) या संवर्गातील 
वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या प्रशासकीय / विनंती बदल्या. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः AIS २०१९/प्र.क्र.४०/सेवा-३ 
१०वा मजला, संकुल इमारत, गो.ते. रुग्णालय, संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ४००००१ 
तारीख: २८ मे, २०१९. 


शासन आदेशा :- 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ (वेतनबॅड रुपये १५,६००-३९,१०० + DS वेतन रुपये ५,४००) या संवर्गातील 
वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या महाराष्ट्र कर्मचाऱ्यांचे बदल्यांचे विनियम आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध 
अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (४) व ४ (५) च्या तरतुदीनुसार खालील विवरणपत्रामध्ये दर्शविलेल्याप्रमाणे त्यांच्या विनंती 
बदल्या करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र. | वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे नाव सध्या कार्यरत ठिकाण बदलीचे ठिकाण 
Esa) २ ३ Sa eee 
| 9 | डॉ. अनंत चव्हाण उजि रु आरमोरी जिंगडचिरोलळी | STAT केअर युनिट देगलूर, जि नांदेड 
२ | डा. गणेश कांबळे उजिरु नवापूर, जि नंदुरबार ग्रारु देवळा जि नाशिक 
३ ।डा.कांताग. तांबे ग्रा रु वाशी जि उस्मानाबाद ग्रारु भूम जिउस्मानाबाद 
४ | डॉ. दत्तात्रयबा. व्हनखंडे | ward इंगळून, ता. जुन्नर, जि. | प्राचार्य आरोग्य सेवा कुटुंब कल्याण केंद्र, 
पुणे औंध, जि. पुणे 
५ | डॉ (श्रीमती) सुरेखा ह. प्राचार्य आरोग्य सेवा कुटुंब कल्याण | प्रा आ के इंगळून, ता. जुन्नर, जि. पुणे 
चव्हाण केंद्र, औंध जि पुणे 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून 
त्याचा संकेताक २०१९०५२८१०५५४९३४१७ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ञानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Varsha Munjaji Bharose 


e ee 
V h M DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Health 
a i S 7 a (1 Nn) aj | Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2f3096a175796cc670522c4aff97da20b708981b512 
2e87c8346c4cc7468f821, 


serialINumber=1bd844032884bbf2 167bc99cd85325223aceef 
h a i O S e 69d02bd455b7ca6972491623e0, cn=Varsha Munjaji Bharose 
Date: 2019.05.28 19:37:08 +05'30' 
व. मुं. भरोसे 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१) आयुक्त आरोग्य सेवा, मुंबई 
२) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 


शासन आदेशा क्रमांकः मवैअ २०१९/प्र.क्र.४० /सेवा-३ 


) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई/नागपुर 
) सहसंचालक (अ. व प्र) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
) उपसंचालक, आरोग्य सेवा,नागपूर, लातूर, नाशिक, पुणे. 
६) जिल्हा शल्यचिकित्सक, सर्व. 
) जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व. 
) जिल्हा आरोग्य अधिकारी, सर्व. 
) मा. मंत्री (सा.आ.) यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय मुंबई. 
१०) संबंधित वैद्यकीय अधिकारी 
(संबंधित उपसंचालक, आरोग्य सेवा यांचे मार्फत) 
११) निवड नस्ती सेवा-३ 


पुष्ठ २ पैकी २ 


